कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे 
विभाग उस्मानाबाद या कार्यालयातील व अंतर्गत 
५ उप विभागातील कार्यरत नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 

दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: -मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९/१०/२०२३ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ २०२३/(८३/२०२३)/लपा,दिनांक १७/०३/२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक 
दि.६/०९/२०२३ 
३) अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र.उपामंउ/आस्था-३/ 
४४१९/सह,दि.२५/०८/२०२३. 


प्रस्तावना:-संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग व अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ पदांना व रुपांतरीत ०१ पद दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे.संदर्भ क्र.२ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, Sal अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

शासन निर्णय:-आता संदर्भ क्रमांक-३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसारल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग व अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १२४ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२३ ते २९/०२/२०२४ 
पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी RAA/ AGT झालेली नसतील. 

४) मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रस्तावा 
मधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ अचूक आहे असे 
गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर करण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/लपा 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा खालील नमुद लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०५) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 
रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५,४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (००)(००)(०४) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अडांदान (लहान पाटबंधारे)(मराठवाडा)(कार्यक्रम)(४७०२- 
४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व 
समक्रमांकित शासन शुध्दीपत्रक दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याए/////.॥॥8॥8"95१॥७.५०५.॥॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१०१९१४०१५५२५२७ असा आहे. हा seat डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VA R ५ H A ५ A N D E E ) on ca ; “0 तय त PESOURCES 


)0७2त236043310436260086१327930०205514्ग९2188टती51०७ 


BHAGAT जण meneame 
(वर्षा भगत) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१व २ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
कार्यकारी Cash, Na मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता,जळलसंपदा विभाग,औरंगाबाद 
अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद. 
कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद. 
कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्राळलय,मुंबई 
कक्ष अधिकारी (अर्थ-२) जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-१ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उप विभाग 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/ळलपा,दि.१९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
आकृती 
बंधानुसार पदांची 
सख्या 
कार्यकारी अभियंता, ATA 
उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उप २) उप अभियंता १ 
विभाग 


| 
Sd 
Se 
oe 

(9) प्रथम लिपिक 

षु 

nae 
ra aga 
1111 [क्‍िमेबयल 1१ 
ac 
—— 


SS | = | —| | —| | | — 


yeaa उपविभाग 
उस्मानाबाद 2) शाखा अभियंता 8 
bel 
dl 
कनिष्ठ लिपिक 
अनुरेखक 
टंकलेखक 
८) वाहन चालक 
९) शिपाई 


एकूण| १ 


| 
--- || २-- | :-| 42. || ae | २2 
Oo] 9८ ॥ Ky] o 


£>| ७ 


ios 


लघु पाटबंधारे उपविभाग १) उप विभागीय अभियंता 


क्र.१,उस्मानाबाद २) शाखा अभियंता 


३) स्था.अ.सहायक 
४ वरिष्ठ लिपिक 


tof 
8 
१ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/लपा 


५) कनिष्ठ लिपिक 
ळी १ 
"क्स १ 
11111 [सहपाई 
“हा १ 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, कळंब १) उप विभागीय अभियंता 
— 
शि] आमा १ 
धा र 
आहत व 
७ टंकलेखक 
८) वाहन चालक 
९) शिपाई 
१०) चौकीदार 


-9 |“) 


Bio) 


- 


Oo 


c 
२-८ | :--।|। २--| ee eee :-2 | २८ 
il | | | - 


एकूण 

उप विभागीय अभियंता 
शाखा अभियंता 
स्था.अभि.सहायक 
वरिष्ठ लिपिक 
कनिष्ठ लिपिक 
अनुरेखक 
टंकलेखक 

८) वाहन चालक 

९) शिपाई 


एकूण 


य्य्ट 


लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.४,परंडा ।१ 


AD 


9८ 
>> | :--| -- | 4 | :-| a 


na 


pe) 
ios 


वाटेफळ खंडेश्वर प्रकल्प १) उप विभागीय अभियंता 


उपविभाग,भूम 
२) शाखा अभियंता 


3) स्था.अभि.सहायक 


) 


५) कनिष्ठ लिपिक 
) अनुरेखक 


& 
Z 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-२ 
कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उप विभाग 
शासन निर्णय क्र. FATS २०२३/(४६२/२०२३)/लपा,दि.१९/१०/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


पैवानिवृत्तीचा दिनांक 


अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद 


हि OE ठी ae Wee 
Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 
DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER RESOURCES. 
DEPARTMENT, 
5.4.20=b200b2df2a6c433 1 b4a626db8cf6d32f7b30a2c55 1 4afe2 1882df5 
lab8cdaad2, postalCode=401 hr 
‘ialINumber=2711C10FA6CF7DA605799BE6228F533334F260EDEE79F09 
6333766DAB604E021 -VARSHA SANDEEP BHAGA’ 
Di 2023.10.19 14:05:14 +05'30' 

(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(४६२/२०२३)/लपा 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


